सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 

खुद्द व क्षेत्रीय आस्थापनेवरील 
गट-अ, ब, कव ड मधील पदे 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा: 

१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. अपंग २०१०/प्र.क्र.३७५/सेवा-४, दि.११ जानेवारी,२०११, 

२) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम ,२०१६, 

३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. अपंग- २०१३/प्र.क्र.२०१/अ.क्र.२ , 
दि. २० फेब्रुवारी, २०१९, 

४ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.दिव्यांग-२०१८/प्र.क्र.११४/१६-अ, दि.२९ मे, २०१९, 

५) केंद्र शासनाच्या समाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि.४ जानेवारी, २०२१ ची 
अधिसूचना, 

६) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन परिपत्रक, क्र. दिव्यांग-२०१२/प्र.क्र.३२/दि.क.-२, 
दि. १ फेब्रुवारी, २०२१, 

७ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन परिपत्रक, क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.-२, 
दि. २ फेब्रुवारी, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.अपंग २०१०/प्र.क्र.३७५/सेवा-४, 
दि.११ जानेवारी, २०११ अन्वये या विभागातील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात आली होती. परंतु, आता 
केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य झासनाच्या 
अखत्यारीतील पदांची सुनिश्चिती, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या 
दि.४.१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांच्या यादी नुसार, करणे आवश्‍यक आहे. 
सदर यादीमध्ये नमूद केलेल्या पदांप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खुदद्‌ तसेच क्षेत्रीय आस्थापनेवरील 
गट-अ, ब, क व ड मधील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रस्तावनेतीळ बाबी विचारात घेऊन उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील दि. ११ जानेवारी, २०११ रोजीचा 
शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


२. सामाजिक न्याय व व विशेष सहाय्य विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.9 येथील दि.२ फेब्रुवारी, २०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या सुचनांनुसार, केंद्र शासनाच्या सदंर्भाधीन क्र. येथील दि. ४ जानेवारी, 
२०२१ रोजीची अधिसूचना विचारात घेऊन, सरळसेवा भरतीसाठी सार्वजनिक सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
खुदद्‌ तसेच क्षेत्रीय आस्थापनेवरील गट अ, ब, क व ड मधील सोबतच्या परिशिष्टातील नमूद पदे दिव्यांगांच्या 
विविध प्रवर्गांसाठी या आदेशान्वये सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. सदर पदांपैकी निम्न श्रेणीतील एखादे पद 
दिव्यांगांसाठीच्या ज्या प्रवर्गासाठी सुनिश्चित केळे असेल, त्या पदाच्या पदोन्नती साखळीतील सर्व पदे संबधित 
दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्यात आली आहेत, असे समजण्यात यावे. सोबतच्या परिशिष्टात नसलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४ 


पदावर यापूर्वीच लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेली व्यक्‍ती कार्यरत असेल तर सदरचे पद त्या लक्षणीय दिव्यांग 
प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे असे समजावे. जर एखादया पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या सोबतच्या 
परिशिष्टातील सुनिश्चित केलेल्या पदांनुसार असल्यास, उक्त पदाचे पदनाम भिन्न असले तरी, सदरचे पद 
दिव्यांगांच्या संबंधित प्रवर्गासाठी सुनिश्चित केल्याचे समजण्यात यावे. 


३. दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची सरळसेवा भरती करतांना “दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 
२०१६” मधील तरतुदी विचारात घेऊन तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश विचारात घेऊन 
कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच, सदरची सरळसेवा भरती करतांना खालील बाबी विचारात घेण्यात याव्यात:- 


3.9) संदर्भाधीन क्र.४ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२९ मे, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
तरतुद केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्टामधीळल सुनिश्चित करण्यात आलेल्या पदांच्या सरळसेवा भरती मध्ये 
विहित दिव्यांगत्व असणाऱ्या सर्व संवर्गासाठी Rea पदांच्या ४ % पदे दिव्यांग व्यक्‍तींसाठी आरक्षित ठेवण्यात 
यावीत. तसेच, यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या सुचनांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


३.२) संबंधित उमेदवारंची शिफारस प्राप्त झाल्यावर अशा उमेदवारांस शारिरीक पात्रतेसंबंधात विहित 
केलेल्या वैद्यकीय मंडळाने प्रस्तावित केल्यानंतरच stan दिव्यांग व्यक्‍तींची सार्वजनिक बाधकाम विभागांतर्गत 
गट-अ, ब, क व ड मधील दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांवर नियुक्‍ती करण्यात यावी. दिव्यांगांसाठी 
सुनिश्चित केलेल्या पदांवर सरळसेवा नियुक्ती देण्यापूर्वी संबंधित नियुक्‍ती word उमेदवाराच्या 
दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्राची सत्यता पडताळून घ्यावी तसेच सदर पदाची कर्तव्ये पार पाडण्याकरिता संबंधित 
उमेदवार सक्षम आहे किंवा कसे याबाबत तपासणी करावी. 

3.3) संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश नियमाच्या तरतूदींनुसार आवश्यक असणारी अर्हता संबंधित 
उमेदवाराकडे असल्याची खात्री करण्यात यावी. 

3.8) नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी केवळ कोणत्याही एकाच दिव्यांगांच्या प्रवर्गासाठी संबंधित पदाची भरती न 
करता दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या सर्व प्रवर्गासाठी संबंधित पदाची भरती करावी. 

३.५) संदर्भाधीन क्र. ६ येथील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि. १ फेब्रुवारी, २०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या सुचनांनुसार अंध / क्षीणदृष्टी /कर्णबधीर व अस्थिव्यंग कर्मचाऱ्यांना 
सहायक तंत्रज्ञान व उपकरणे उपलब्ध करुन देण्यात यावीत. तसेच, यासंदर्भात सामाजिक न्याय व fears 
सहाय्य विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या सुचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०२१८१६१७४७९४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. VAISHALI 


MANISH SULE > 
(वैशाली सुळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सह सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३५/सेवा-४ 


) मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, 
) मा.मंत्री सा.बां.(सा.उ.) यांचे खाजगी सचिव, 
) मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, 
७) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधान मंडळ, मुंबई, 
) मा.विधानसभा / विधान परिषद सर्व सदस्य, विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई, 
) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) सचिव्(रस्ते/बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 
) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई, 
) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), नागपूर, 
) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई, 
१९) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
) मुख्य अभियंता (विद्युत), सा.बां. विभाग, चेंबुर, मुंबई, 
) मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, मुंबई, 
) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण,आयुकक्‍्तालय, पुणे, 
) सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) सर्व अधिक्षक अभियंता सा.बा. मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
) सर्व कार्यकारी अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
) संचालक उद्याने व उपवने, मुंबई, 
) संचालक बी.डी.डी. चाळी, मुंबई, 
) कार्यासन अधिकारी, प्रशा-२,प्रशा-३,प्रशा-४, सेवा-१, सेवा-२,सेवा-३, आस्था-१, 
आस्था-२ व आस्था-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२९) निवड नस्ती, (कार्यासन सेवा-४, सा.बां. विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०२१/प्र.क्र. ३५/सेवा-४ दि. १८/०२/२०२१ सोबतचे परिशिष्ट . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम ,२०१६ मधील तरतुदीनुसार सा.बां.विभागांतर्गत गट- अ ते गट-ड मधील नियुक्‍तीकरीता दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी. 


सदर पदांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


पदनाम झारीरिक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग शेरा 
| a | २ 3 ee ee षु ६ 
स्थापत्य शाखा 
i सहाय्यक कार्यकारी अभियंता |S,ST,W,BN, MF, fa उप विभागाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये बांधकामाची आवश्‍यकता असल्यास त्याची छाननी सदर पदाचे कर्मचारी रस्ते/इमारती बांधकामाच्या ठिकाणी 


RW, SE, C,HJU, 


CL. 


) 
b) D, HH 
c) OA, BA, OL, BL, Dw, AAV 
d) SLD, MI 
) 


e) MD involving (a) to (d) above 


करुन आवऱ्यकतेनुसार दरपत्रके/अंदाजपत्रके तयार करून मान्यतेकरीता 
कार्यकारी अभियंता यांना सादर करणे. कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता यांचे 
कडुन प्राप्त देयकांची मोजमाप पुस्तकांनुसार तपासणी करुन मंजूरी करीता 
कार्यकारी अभियंता यांना सादर करणे. 


तसेच ऑफिसमध्ये काम करतात. समुहासोबत काम करावे 
लागते. कामासाठी आवश्यक असणारी संवाद कौडल्ये 
आवरऱ्यक आहेत. दिव्यांग कर्मचा-यांना आवश्‍यक उपकरणे व 
साहित्य पुरविणे उचित होईल. 


२ सहायक अभियंता (स्थापत्य) श्रेणी -१ ७,७51, WBN, MF, ।8) उप विभागाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये बांधकामाची आवश्‍यकता असल्यास त्याची छाननी सदर पदाचे कर्मचारी रस्ते/इमारती बांधकामाच्या ठिकाणी 
RW, SE,H, C, JU, |b) D,HH करुन आवश्यकतेनुसार दरपत्रके/अंदाजपत्रके तयार करून मान्यतेकरीता तसेच ऑफिसमध्ये काम करतात. समुहासोबत काम करावे 
CL. c) OA, BA,OL,BL,Dw, AAV कार्यकारी अभियंता यांना सादर करणे. कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता यांचे ।लागते. कामासाठी आवश्‍यक असणारी संवाद कौशल्ये 
d) SLD, MI कडुन प्राप्त देयकांची मोजमाप पुस्तकांनुसार तपासणी करुन मंजूरी करीता आवश्यक आहेत. दिव्यांग कर्मचा-यांना आव्यक उपकरणे व 
e) MD involving (a) to (6) above ।कार्यकारी अभियंता यांना सादर करणे. साहित्य पुरविणे उचित होईल. 
3 सहायक अभियंता (स्थापत्य) श्रेणी - 5,535, ४/,8४९,॥॥, [a उपविभागच्या अंतर्गत शासकिय कार्यालयाचे देखभाल व दुरूस्तीचे काम पहाणे, ।सदर पदाचे कर्मचारी रस्ते/इमारती बांधकामाच्या ठिकाणी 
२ CL,MF,RW,SE, |b) D,HH अंदाजपत्रक, मोजमाप पुस्तकांमध्ये नोदी घेणे तसेच ठेकेदाराने केलेल्या कामाचे तसेच ऑफिसमध्ये काम करतात. समुहासोबत काम करावे 
C,H. मोजमाप पुस्तकात लिहून त्यांची देयके उपअभियंता यांचे स्वाक्षरी करीता सादर SMT. कामासाठी आवश्‍यक असणारी संवाद plated 


d) SLD, MI 


) 

) 

० OA, BA,OL,BL,Dw, AAV 
) 

e) MD involving (a) 


0 (d) above 


करणे. विभागीय व उपविभागीय स्तरावर तांत्रिक स्वरूपाचे काम पहाणे. 


आवश्यक आहेत. दिव्यांग कर्मचा-यांना आवड्यक उपकरणे व 
साहित्य पुरविणे उचित होईल. 


कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 


S,ST,W,BN,MF,R 
W, SE, H, C, JU, 
CL. 


a) 
b) D,HH 

c) OA, BA,OL,BL,Dw, AAV 
0 SLD, MI 

) 


e) MD involving (a) to (d) above 


उप विभागाच्या अंतर्गत येत असलेल्या शासकीय कार्यालयाचे देखभाल व 


सदर पदाचे कर्मचारी रस्ते/इमारती बांधकामाच्या ठिकाणी 


दुरुस्तीचे काम पहाणे. अंदाजपत्रक, मोजमाप पुस्तकांमध्ये नोंदी घेणे तसेच 


तसेच ऑफिसमध्ये काम करतात. समुहासोबत काम करावे 


ठेकेदाराने केलेल्या कामाचे मोजमाप पुस्तकात लिहून त्यांचे देयके उप अभियंता 
यांचे स्वाक्षरीकरिता सादर करणे. 


लागते. कामासाठी आवश्‍यक असणारी संवाद कौडल्ये 
आवश्यक आहेत. दिव्यांग कर्मचा-यांना आवड्यक उपकरणे व 
साहित्य पुरविणे उचित होईल. 


शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०२१/प्र.क्र. ३५/सेवा-४ दि. १८/०२/२०२१ सोबतचे परिशिष्ट . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम ,२०१६ मधील तरतुदीनुसार सा.बां.विभागांतर्गत गट- अ ते गट-ड मधील नियुक्‍तीकरीता दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी. 


सदर पदांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


पदनाम झारीरिक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग शेरा 
| a | २ 3 1४ ee षु ६ 
५ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 5, ST, W, BN, a) LV शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता यांचे मदतनीस म्हणून काम पहाणे. इमारती व॒ ।सदर पदाचे कर्मचारी रस्ते/इमारती बांधकामाच्या ठिकाणी 
ME, SE, H, ७, b) DJHH रस्ते विषयक साहित्यावर देखरेख ठेवणे तसेच त्या कामांवर लक्ष ठेवणे. तसेच ऑफिसमध्ये काम करतात. समुहासोबत काम करावे 
RW, JU, CL. c) OA, BA,OL,BL,Dw, AAV लागते. कामासाठी आवश्‍यक असणारी संवाद कौडल्ये 
d) SLD, MI आवश्यक आहेत. दिव्यांग कर्मचा-यांना आवड्यक उपकरणे व 
e) MD involving (a) to (d) above साहित्य पुरविणे उचित होईल जू 
६ संगणक S,ST,W,BN,RW,S |a) 8, LV छोटे पुल, रस्ते मोजणीबाबतची माहिती जमा करणे. माहितीचे पुथः:करण व सदर पदाचे काम मुख्यत: ऑफिसमध्ये आहे. काही प्रसंगी 
E,H,C,MF b) D,HH नोंदणी ठेवणे, जॉब क्रमांक मिळविणे, आराखडयांची सांख्यिकीय ash oar  ।इतर कार्यालयांनाही कामासाठी जावे लागते. बहुतांश काम 
c) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, करणे, मोठे प्रकल्प यांचे अंदाज विषयक माहिती आकडेवारी जमा करणे, त्याची ।एकटयाने करावे लागते..शरीराचा वहन (mobolity) व दोन्ही 
LC ,Dw, AAV, MDy कामनिहाय माहिती तयार करणे. संगणकाचे काम प्रमाणक आणि गणना हातांचा उचित वापर आवश्‍यक आहे.इतर कर्मचा-यांशी 
d) ASD (४), SLD, MI (Mensuration and Calculation ) करणे असे आहे. तसेच विभागातील सांवादासाठी संवाद कौडल्य आवश्‍यक आहेत. दिव्यांग कर्मचा- 
e) MD involving (a) to (6) above लिपिकांची कामे देखिल संगणकाकडून पार पाडली जातात. यांना आवश्‍यक ते उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 
विद्युत शाखा 
७ सहायक अभियंता (विद्युत) श्रेणी -१ |S,ST,W,BN,L,KC, ।8) D,HH इमारतीच्या विद्युत व्यवस्थेची संकल्पना तयार करून संबंधित विद्युत व्यवस्थेचे ।सदर पदाचे कर्मचारी इमारतीच्या ठिकाणी तसेच ऑफिसमध्ये 
PP,MF,RW,SE,C_ |b) OA, BL, OAL, OL,CP, ATOR तयार करून त्यांचे अंदाजपत्रक तयार करणे. उपभोक्ता विभागाकडून ।काम करतात. कामाचे ठिकाणी आवाजाची पातळी मोठी असते. 
LC,Dw, AAV प्रशासकीय मंजूरी व निधी उपलब्ध झाल्यानंतर ठेकेदारांकडून सदर काम तसेच स्पंदनेही (vibration) जास्त असतात. उच्च दाबाच्या 


०) ASD (M),SLD, MI 
d) MD involving (a) to (c) above 


शेडयुलप्रमाणे करुन घेणे. कामाचा दर्जा व गुणवत्ता कायम राखण्यासाठी 
निरिक्षण व चाचण्या करणे . विद्युत शाखेंतर्गत येणा-या विविध शासकीय 


विद्युत उपकरणांसोबत काम करावे लागते. कामासाठी 
आवश्यक असणारी संवाद कौशल्ये आवश्‍यक आहेत. 


इमारतीमधील विद्युत संचमांडणी व विद्युत संयंत्रे यांचे परिक्षण 


व दुरुस्ती करणे. 


दिव्यांगासाठीचे आवश्‍यक ती उपकरणे व कर्मचा-यांना 
आवश्‍यक उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 


शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०२१/प्र.क्र. ३५/सेवा-४ दि. १८/०२/२०२१ सोबतचे परिशिष्ट . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम ,२०१६ मधील तरतुदीनुसार सा.बां.विभागांतर्गत गट- अ ते गट-ड मधील नियुक्‍तीकरीता दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी. 


अ.क्र दिव्यांग सदर पदांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 
पदनाम झारीरिक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग शेरा 
|| २ ३ 1४ | षु & 
८ [were अभियंता (विद्युत) श्रेणी -२ |S,ST,W,BN,L, |a)D,HH उपभोक्ता विभागाकडुन विद्युतीकरणाचे मागणीपत्र आल्यानंतर संबंधीत सदर पदाचे कर्मचारी इमारतीच्या ठिकाणी तसेच ऑफिसमध्ये 
KC, PP, MF, RW, |b) OA, BL, OAL, OL,CP, इमारतीला भेट देणे व उपभोक्ता कार्यालयाच्या गरजा माहीती करुन काम करतात. कामाचे ठिकाणी आवाजाची पातळी मोठी असते. 
95६, ७. LC,Dw, AAV घेणे.इमारतीच्या विद्युत व्यवस्थेची संकल्पना तयार करून संबंधित विद्युत तसेच स्पंदनेही (vibration) जास्त असतात. उच्च दाबाच्या 
c) ASD (M),SLD, MI व्यवस्थेचे THR तयार करून त्यांचे अंदाजपत्रक तयार करणे. उपभोक्ता विद्युत उपकरणांसोबत काम करावे लागते. कामासाठी 
d) MD involving (a) to (c) above विभागाकडून प्रशासकीय मंजूरी व निधी उपलब्ध झाल्यानंतर ठेकेदारांकडून आवश्यक असणारी संवाद कौशल्ये आवश्‍यक आहेत. 
सदर काम शेडयुलप्रमाणे करुन घेणे. कामाचा दर्जा व गुणवत्ता कायम दिव्यांगासाठीचे आवश्‍यक ती उपकरणे व कर्मचा-यांना 
राखण्यासाठी निरिक्षण व चाचण्या करणे . विद्युत शाखेंतर्गत येणा-या विविध आवश्यक उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 
शासकीय इमारतीमधील विद्युत संचमांडणी व विद्युत संयंत्रे यांचे परिक्षण व 
दरुस्ती करणे. 
९ कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) S,ST,W,BN,L,KC, ]a) D,HH इमारतीच्या विद्युत व्यवस्थेची संकल्पना तयार करून संबंधित विद्युत व्यवस्थेचे ।सदर पदाचे कर्मचारी इमारतीच्या ठिकाणी तसेच ऑफिसमध्ये 
२२,॥॥,३१॥//५,७६,७ |b) OA, BL, OAL, OL,CP, AOR तयार करून त्यांचे अंदाजपत्रक तयार करणे. उपभोक्ता विभागाकडून ।काम करतात. कामाचे ठिकाणी आवाजाची पातळी मोठी असते. 
LC,Dw, AAV प्रशासकीय मंजूरी व निधी उपलब्ध झाल्यानंतर ठेकेदारांकडून सदर काम तसेच स्पंदनेही (vibration) जास्त असतात. उच्च दाबाच्या 
c) ASD (M),SLD, MI शेडयुलप्रमाणे करुन घेणे. कामाचा दर्जा व गुणवत्ता कायम राखण्यासाठी विद्युत उपकरणांसोबत काम करावे लागते. कामासाठी 
d) MD involving (a) to (c) above |निरिक्षण व चाचण्या घेणे . विद्युत शाखेंतर्गत येणा-या विविध शासकीय आवश्यक असणारी संवाद कौशल्ये आवश्‍यक आहेत. 
इमारतीमधील विद्युत संचमांडणी व विद्युत संयंत्रे यांचे परिक्षण व दुरुस्ती करणे . |दिव्यांगासाठीचे आवश्‍यक ती उपकरणे व कर्मचा-यांना 
आवश्‍यक उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 
; सहायक वातानुकुल चालक S,ST,W,BN,RW,S |a) D, HH विभागा अंतर्गत येणारे संयंत्र चालविणे. विभागा अंतर्गत येणाऱ्या संयंत्राची दुरुस्ती | ax कर्मचा-याचे काम इमारतीमध्ये चांगल्या प्रकाशात करणे 
E,H,C b) OA, OL, BL, OAL, CP, चालू असताना मदत करणे. संयंत्रामध्ये दोष निमार्ण झाल्यास त्याची माहिती अपेक्षित आहे. सदरचे काम PA: एकटयानेच केले जाते. 
LC,Dw, AAV शाखा अभियंता यांना देणे. धोकादायक उपकरणांशी संपर्क अपेक्षित नाही. दिव्यांग कर्मचा- 
c) ASD (M, MoD),SLD, MI यांना आवश्‍यक ते उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 
d) MD involving (a) to (0 above 
वास्तुशास्रज्ञ शाखा 
| १ वास्तुशास्त्रज्ञ S,ST,BN,MF, |a)D,HH इमारत बांधकाम प्रकल्पांचे प्रारूप नकाठो/ कार्यकारी आराखडे/सविस्तर सदर पदाचे काम मुख्यत: ऑफिसमध्ये आहे. तयेच 


RW, 9६, C,H, W 


b) OA, OAL, OL,CP,LC,Dw, 
AAV 

c) SLD, MI 

d) MD involving (a) to (c) above 


आराखडे तयार करणे, बांधकाम विनिर्देशा तयार करणे . इमारत बांधकाम 


बांधकामाच्या ठिकाणी पाहणीसाठी जाणेही आवश्‍यक असते. 


आराखडे स्थानिक नगर पालिका मंजूरीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्रे प्रस्ताव सादर 
करुन ते मिळण्याकरिता पाठपुरावा करणे वास्तुशास्त्रीय आराखडयानुसार 
इमारत पुर्ण झाल्याचा दाखला देण्याच्या दृष्टीने इमारतीची पहाणी करुन 
त्याबाबतचा अहवाल सादर करणे. 


कर्मचा-यांसोबत काम करीत असल्यामुळे संवाद कौशल्य तसेच 
हाताच्या बोटांचा प्रभावी वापर आवश्‍यक आहे. दिव्यांग कर्मचा- 
यांना आवश्‍यक ते उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 


शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०२१/प्र.क्र. ३५/सेवा-४ दि. १८/०२/२०२१ सोबतचे परिशिष्ट . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम ,२०१६ मधील तरतुदीनुसार सा.बां.विभागांतर्गत गट- अ ते गट-ड मधील नियुक्‍तीकरीता दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी. 


सदर पदांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


पदनाम झारीरिक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग शेरा 
२ 3 1४ ee षु ६ 
कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 5, ST, W, RW, a) D, HH इमारत बांधकाम प्रकल्पांचे प्रारूप AH कार्यकारी आराखडे/सविस्तर सदर पदाचे काम मुख्यत: ऑफिसमध्ये आहे. तसेच 


SE, MF, C,H, BN. 


b) OA, OAL, OL,CP,LC,Dw, 
AAV 
c) SLD, MI 

d) MD involving (a) to (c) above 


आराखडे तयार करणे. स्थानिक प्राधिकारी/ महापालिका यांच्या मान्यतेसाठी 


बांधकामाच्या ठिकाणी पाहणीसाठी जाणेही आवश्‍यक असते. 


विकास नियमन नियमावलीनुसार आराखडे तयार करणे. बांधकाम प्रकल्पाचे 
विनिर्देश तयार करणे. 


कर्मचा-यांसोबत काम करीत असल्यामुळे संवाद कौशल्य तसेच 
हाताच्या बोटांचा प्रभावी वापर आवश्‍यक आहे. दिव्यांग कर्मचा- 
यांना आवश्‍यक ते उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 


सहायक कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 


5, ST, W, MF, 


RW, SE,H, ७, BN. 


a) D, HH 
b) OA, OAL, OL,CP,LC,Dw, 
AAV 
c) SLD, MI 
d) MD involving (a) to (c) above 


इमारत बांधकाम प्रकल्पांचे प्रारूप AH कार्यकारी आराखडे/सविस्तर 
आराखडे तयार करणे. प्राधिकारी /महापालिका यांच्या मान्यतेसाठी विकास 


सदर पदाचे काम मुख्यत: ऑफिसमध्ये आहे. तसेच 
बांधकामाच्या ठिकाणी पाहणीसाठी जाणेही आवश्‍यक असते. 


नियमानुसार अनुषंगिक आराखडे तयार करणे. महत्वाच्या जुन्या इमारतींचे मूळ 
आराखडे जतन करण्याच्या दृष्टीने त्यांचे पुर्ण आरेखन करणे . इमारतींचे 
/भुखंडाचे क्षेत्रिय अधिका-यांकडून प्राप्त झालेल्या मोजमापांच्या आधारे 
प्रमाणबध्द आराखडे तयार करणे 


कर्मचा-यांसोबत काम करीत असल्यामुळे संवाद कौशल्य तसेच 
हाताच्याबोटांचा प्रभावी वापर आवश्‍यक आहे. दिव्यांग कर्मचा- 
यांना आवश्‍यक ते उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 


यांत्रिकी शाखा 


सहायक अभियंता (यांत्रिकी ) श्रेणी - 
२ 


नादुरूस्त यंत्राबाबत प्रत्यक्ष तपासणी दुरूस्ती व लागणारे सुटे भागांची खात्री 
करणे. अंदाज पत्रके तपासून स्थापत्य अधिकाऱ्यांमार्फत सादर करणे. मंजूर 


यांत्रिकी आस्थापनेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग दि. 
२०/०३/२०१० रोजीच्या आकृतीबंधातील सहाय्यक अभियंता 


अंदाजपत्रकाप्रमाणे प्रत्यक्ष काम पूर्ण करणे. बॅटरी रजिस्टर, डिसमेंटल रजिस्टर, 
टायर रजिस्टर अद्यावत ठेवणे. निकामी यंत्रांचे निर्लेखन प्रस्ताव सादर करणे, 


(यांत्रिकी) श्रेणी-२ हे पद जलसंपदा विभागातील 
अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येते. यास्तव 


मंजूरी मिळविणे तसेच लिलाव होईपर्यंत पाठपुरावा करणे.निर्लेखित बदली वाहन 
मिळण्याकरीता अंदाजपत्रक तयार करणे. वाहनांच्या परवान्याबाबत परिवहन 
अधिकाऱ्यांकडून परवाना प्राप्त करून घेणे 


जलसंपदा विभागाने या पदासाठी निश्चित केलेलेदिव्यांगाचे 
प्रकार सार्वजनिक बांधकाम विभागास मान्य असतील. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग खुद्द व क्षेत्रीय कार्यालये 


wa 


वाहन चालक ( खुद्द व क्षेत्रीय 
कार्यालये) 


S, ST,W, BN,MF. 


D, HH 
OL, LC,Dw, AAV 
c) ASD (M), SLD. 


d 


MD involving (a) to (c) above 


ताब्यात असलेले शासकीय वाहन सुस्थितीत व स्वच्छ ठेवणे, वाहन केवळ 
शासकीय कामकाजासाठी वापरणे, वाहन विषयक सर्व नियम पाळणे, वाहन 
चालकाचा अद्ययावत व वैध परवाना स्वत:कडे बाळगणे, कार्यालयाने नेमून 
दिलेल्या ठिकाणी वेळेपूर्वी हजर रहाणे, लॉग बुक च्या नोदी वेळच्या वेळी घेणे, 


सदर कर्मचा-याचे काम मुख्यत: वाहन चालविण्यासाठी (रस्ते 
व कामाच्या ठिकाणांना /अन्य कार्यालयाकडे जाणे) निगडित 
आहे. बहुतांश वेळा तो एकटाच काम करतो. कामामध्ये 
शरीराचा प्रभावी वापर आवश्‍यक आहे. दिलेले काम 


वाहन दुरूस्तीचा अहवाल वेळच्या वेळी देणे, वाहनाची वीमा पॉलीसी अद्ययावत 
करणे, वाहनाशी संबंधीत आवड्यक ते दुरुस्ती साहित्य सोबत ठेवणे इ. 


कार्यक्षमतेने करणे अपेक्षित आहे. गाडी चालविण्याचा परवाना 
(driving licence ) आवश्‍यक आहे. . दिव्यांग कर्मचा-यांना 
आवश्यक ते उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 


शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०२१/प्र.क्र. ३५/सेवा-४ दि. १८/०२/२०२१ सोबतचे परिशिष्ट . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम ,२०१६ मधील तरतुदीनुसार सा.बां.विभागांतर्गत गट- अ ते गट-ड मधील नियुक्‍तीकरीता दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी. 


सदर पदांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 


पदनाम झारीरिक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग शेरा 
| a | २ ३ 1४ | षु & 
१६ |शिपाई ( खुद्द व क्षेत्रीय कार्यालये) ।5, ST, W,L, (७, Ja) B, LV अधिक्षक, आमदार निवास/शाखा अभियंता/ व्यवस्थापक यांचे कार्यालयातील ।सदर पदाचे काम मुख्यत: ऑफिसमध्ये आहे. कामासाठी इतर 
PP, MF, RW, SE, ००, HH शिपाई म्हणून काम पहाणे. त्यांनी सूचना दिल्याप्रमाणे संबंधीतांना बोलावणे, कर्मचा-यांनाही Fe द्यावी लागते.बहुतांडा वेळा तो एकटयाने 
७, BN, H. ००५, OL, OAL, CP,LC,Dw, त्यांचेकडून पत्रव्यवहार आणून देणे. कार्यालयातील लिपिकांना फाईल्स काढून | करतो...शरीराचा वहन (mobolity) व दोन्ही हातांचा 
AAV देणे. कार्यालयातील पत्रव्यवहार पोहचविणे व आणणे. तसेच अधिदान व लेखा ।उचित वापर आवश्‍यक आहे.. दिव्यांग कर्मचा-यांना आवश्‍यक 
०) ASD (M,MOD), ID, SLD, MI. ।कार्यालयास वेतन देयके घेवून जाणे व कार्यालयीन कामकाज. ते उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 
8) MD involving (a) to (6) above ।मंत्रालय(खुद्द) विभागातील अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सह 
सचिव/उप सचिव तसेच कार्यासनातील शिपाई म्हणून कामकाज पाहणे. 
१७ |स्वच्छक ( खुद्द ) 5, ST, W, KC, PP, 8) 8, LV राष्ट्रध्वजासंबंधित कामे, मंत्रालयीन विभागातील नेमून fess दालने उघडणे, ।सदर कर्मचा-याचे काम कार्यालयाच्या स्वच्छतेशी निगडित 
MF, SE,H,BN,L, |b) D, HH झाडलोट करणे, केरकचरा कच-याच्या गोडाउून मध्ये नेऊन आहे. कर्मचा-याला सदर कामासाठी शारीराचा व हाताचा 
RW, ७. c)OA, OL, OAL, CP,LC,Dw, ।टाकणे,सफाईबाबतच्या तक्ररींची निरसन करणे,छतन्न मार्गातील मांडण्या व प्रभावी वापर करावा PTA (mobility). दिव्यांग कर्मचा- 
AAV, MDy फर्नीचर हलविणे,प्रसाधन गृहातील लिक्वीड साबणाची व्यवस्था करणे, यांसाठी आवश्‍यक ती उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित 
d) ASD (७), ID, SLD, MI राजमुद्रा,परिषद सभागृह,सा.बां.वि सभागृह येथील साफसफाई करणे व होईल. 
e) MD involving (a) to (0) above |पाणीप्रवठा करणे इत्यादी. 
१८ 'सफाईगार ( खुद्द ) S,ST,W,BN,L,KC, 8) 8, LV कार्यालयातील पार्टीशान, काचेची तावदाने, कपाटे,खिडक्यांचे पडदे,केबीनच्या ।सदर कर्मचा-याचे काम मुख्यत: इमारतीमधील स्वच्छतेशी 
PP,MF,SE,H, RW, |b) 0, HH काचा ओल्या डस्टरने साफ करणे. पक्षी/मांजर/कुत्रा यांची विष्ठा काढणे, निगडित आहे. कर्मचा-याला सदर कामासाठी इारीराचा व 
C. ००५, OL, OAL, CP,LC,Dw, ।पानाचे/तंबाखुचे डाग याची साफसफाई करणे, मेलेले उंदीर /घुशी काढून हाताचा प्रभावी वापर करावा APTA (mobility). दिव्यांग 
AAV,MDy साफसफाई करणे. कर्मचा-यांसाठी आवश्‍यक ती उपकरणे व साहित्य पुरविणे 


d) ASD (५), ID, SLD, MI 
0 (d) above 


e) MD involving (a) 


उचित होईल. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व विभागातील समान पदे 


१९ 


लघुटंकलेखक 


S, ST, W, RW, 
SE, H, ७, BN, MF. 


c) OA,OL,BL,OAL,CP,LC,Dw, 


d) ASD (M) SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 


कार्यालय प्रमुख यांनी नेमुन दिलेले कामकाज पहाणे, अधिक्षक 
अभियंता/कार्यकारी अभियंता यांचेशी संबंधित अत्यावयक टपाल, बैठका 
यांबाबतचे कामकाज पहाणे. 


सदर पदाचे कर्मचारी ऑफिसमध्ये काम करतात.बोटांची 
हालचाल व शरीराचा TEA(mobility) कामासाठी आवश्‍यक 
आहे. दिव्यांग कर्मचा-यांसाठी आवश्‍यक ते सॉप- 
टवेअर,उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 


शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०२१/प्र.क्र. ३५/सेवा-४ दि. १८/०२/२०२१ सोबतचे परिशिष्ट . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम ,२०१६ मधील तरतुदीनुसार सा.बां.विभागांतर्गत गट- अ ते गट-ड मधील नियुक्‍तीकरीता दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी. 


अ.क्र दिव्यांग सदर पदांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 
पदनाम झारीरिक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग शेरा 
Ea २ 3 1४ ee षु ६ 
२० (लघुलेखक (उ.श्रे.) S,ST,W,RW,SE,H, |a) 8, LV कार्यालय प्रमुख यांनी नेमुन दिलेले कामकाज पहाणे, कार्यालय प्रमुख यांचेशी  ।सदर पदाचे कर्मचारी ऑफिसमध्ये काम करतात.बोटांची 
C, MF, BN. b) HH संबंधित अत्यावयक टपाल, बैठका यांबाबतचे कामकाज पहाणे. हालचाल व शरीराचा वहन(100७॥४) कामासाठी आवश्‍यक 
c) OA,OL,BL,OAL,CP,LC,Dw, आहे. दिव्यांग कर्मचा-यांसाठी आवश्‍यक ते सॉप- 
AAV टवेअर,उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 
d) ASD (५) SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
२१ ayaa (नि.श्रे.) S,ST,W,RW,  |a)B, LV कार्यालय प्रमुख यांनी नेमुन दिलेले कामकाज पहाणे, कार्यालय प्रमुख यांचेशी  ।सदर पदाचे कर्मचारी ऑफिसमध्ये काम करतात.बोटांची 
SE,H, ७, BN, MF. |b) HH संबंधित aera टपाल, बैठका यांबाबतचे कामकाज पहाणे. हालचाल व शरीराचा वहन(100॥४) कामासाठी आवश्‍यक 
c) OA,OL,BL,OAL,CP,LC,Dw, आहे. दिव्यांग कर्मचा-यांसाठी आवश्यक ते सॉप- 
AAV टवेअर,उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 
d) ASD (५) SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
22 आरेखक 5, ST, W, BN, PP, 8) B, LV उपविभागीय स्तरावरून प्राप्त प्रसतावांची छाननी करून अधीक्षक अभियंता यांच्या |मंडळस्तरीय पद असून रेखाचित्र शाखे विषयक कामकाज 
॥॥:, RW,SE,H, |b) ७, स्वाक्षरी करीता सादर करणे. तसेच, अधीक्षक अभियंता यांनी नेमून दिलेली अन्य पहाणे. 
C,L, KC. c) OA, OL,BL ,Dw, AAV कामे करणे. (कामांचे जॉब नंबर यांची यादी तयार करणे) 
d) ASD (M), SLD, MI,ID 
e) MD involving (a) to (d) above 
२३ ।अनुरेखक 5, ST, W, BN, PP, |a) 8, LV रेखाचित्र शाखे विषयक कामकाज पहाणे. कार्यालयीन कामकाजाचे आवश्‍यक ।सदर पदाचे काम मुख्यत: ऑफिसमध्ये आहे.मुख्यत: 


MF, RW, SE, H,C. 


c) OA, OL,BL ,Dw, AAV 
d) ASD (५), SLD, MI,ID. 
e) MD involving (a) to (d) above 


) 
b) D,HH 
) 


असलेले नकाडो/ स्केचेस/ तारतंत्री परवाना प्रमाणपत्र तयार करणे. नोंदवहया 
अद्यावत ठेवणे. व इतर कार्यालयीन कामे करणे. 


एकटयाने काम करतो.ऑफिसमध्ये प्रकाशव्यवस्था चांगली 
हवी. इतर कर्मचारी व वरिष्ठांशी चर्चा करणे आवश्‍यक 
असल्याने संवाद कौशल्य चांगले हवे. WTA वहनही 
(mobolity) आवश्‍यक आहे. दिव्यांग कर्मचा-यांना आवश्‍यक 
ते उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 


शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०२१/प्र.क्र. ३५/सेवा-४ दि. १८/०२/२०२१ सोबतचे परिशिष्ट . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम ,२०१६ मधील तरतुदीनुसार सा.बां.विभागांतर्गत गट- अ ते गट-ड मधील नियुक्‍तीकरीता दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी. 


अ.क्र दिव्यांग सदर पदांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 
पदनाम झारीरिक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग शेरा 
| a | २ 3 1४ ee षु ६ 
२४ ।सहायक भांडारपाल S,ST,W,L,PP,ME, |a) LV भांडाराच्या लेखा, विविध नमुने, नोंदवहया अद्यायावत ठेवणे कार्यालयीन लेखन सदर कर्मचा-यांचे काम भांडारामध्ये तसेच सामग्रीसाठी बाहेरही 
SE,RW, BN, H, ७. |b) D,HH सामग्री, साधनसामग्री पुरविणे, भांडार विषयक दरपत्रके, निविदा तयार करुन ।जाणे आवश्यक असते. नेमून दिलेली कामे कार्यक्षमतेने करणे 
००५, OL, OAL, ७?, ७ ,9७, ।संबंधित अधिका-यांच्या मंजुरीकरिता सादर करणे याबाबतच्या भांडारपाल आवश्यक असते. दिव्यांग कर्मचा-यांना आवश्‍यक ते उपकरणे 
AAV यांच्या कामकाजात त्यांना सहाय्य करणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 
d) SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
२५ कनिष्ठ लिपिक/लिपिक -नि- 5, ST, W, BN, a) B, LV परिमंडळातील/मंडळातील वरिष्ठ लिपिकास सहाय्य करणे. सर्व अधिकारी/ सदर पदाचे काम मुख्यत: ऑफिसमध्ये आहे. काही प्रसंगी 
टंकलेखक RW, SE, H, ७, MF. |b) D,HH कर्मचारी यांचे वेतन आणि त्या अनुषंगाने भत्ते यांचे देयके तसेच भविष्य निर्वाह ।इतर कार्यालयांनाही कामासाठी जावे लागते. बहुतांश काम 


०) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, 
LC ,Dw, AAV, MDy 

d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 


निधीची नोंद ठेवणे. सेवानिवृत्ती विषयक प्रकरणे व देयके निकाली काढणे. 
टंकलेखनाचे कामकाज करणे. 


एकटयाने करावे लागते..शरीराचा वहन (mobolity) T दोन्ही 
हातांचा उचित वापर आवश्‍यक आहे.इतर कर्मचा-यांशी 
संवादासाठी संवाद Hered sassy आहेत. दिव्यांग कर्मचा- 
यांना आवश्‍यक ते उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 


२६ वरिष्ठ लिपिक S,ST,W,BN,RW,S Ja) 8, LV परिमंडळाचे/मंडळाचे प्रशासकीय व कार्यालयीन कामकाज पहाणे. क्षेत्रिय सदर पदाचे काम मुख्यत: ऑफिसमध्ये आहे. काही प्रसंगी 
E,H,C,MF b) D,HH कार्यालयांचा शासनस्तरावर होणारा आस्थापना विषयक पत्रव्यवहार इतर कार्यालयांनाही कामासाठी जावे लागते. बहुतांडा काम 
०00५, BA, OL, BL, OAL, CP, 'करणे.परिमंडळांतर्गत/मंडळाअंतर्गत कार्यरत कर्मचा-यांच्या जेष्ठतायादया, एकटयाने करावे लागते..शरीराचा वहनही (mobolity) व दोन्ही 
LC ,Dw, AAV, MDy पदोन्नत्या आणि बदल्या विषयक कामकाज करणे, तसेच परिमंडळ बैठकांमध्ये हातांचा उचित वापर आवश्‍यक आहे.इतर कर्मचा-यांशी 
d) ASD (५), SLD, MI वेळोवेळी झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने कामकाज पहाणे. सांवादासाठी संवाद कौडल्य आवश्‍यक आहेत. दिव्यांग कर्मचा- 
e) MD involving (a) to (d) above यांना आवश्‍यक ते उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 
२७ दूरध्वनीचालक S,ST,W,BN,RW,S |a) 8, LV आमदारनिवासामध्ये अतिमहत्वाच्या ATA सूचनेनुसार तात्काळ दूरध्वनी  ।सदर पदाचे काम मुख्यत: ऑफिसमध्ये आहे. .शरीराचे वहन 
E,H,C,MF. b) DJHH लावून देणे तसेच मा. आमदार व अभ्यांगतांचे येणारे दुरध्वनी त्यांच्या कक्षात (mobolity) व हातांच्या बोटांचा उचित वापर आवश्‍यक आहे. 


० OA, OL,OAL, CP, LC ,Dw, 
AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 


जोडणे. मा. आमदार व अभ्यांगत कक्षात उपस्थित नसल्यास संदेश घेऊन ते मा. 


आमदार महोदयांना व संबंधितांना पोहेचविणे. 


दिव्यांग कर्मचा-यांना आवश्‍यक ते उपकरणे व साहित्य 
पुरविणे उचित होईल. 


शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०२१/प्र.क्र. ३५/सेवा-४ दि. १८/०२/२०२१ सोबतचे परिशिष्ट . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम ,२०१६ मधील तरतुदीनुसार सा.बां.विभागांतर्गत गट- अ ते गट-ड मधील नियुक्‍तीकरीता दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी. 


अ.क्र दिव्यांग सदर पदांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 
पदनाम झारीरिक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग शेरा 
El २ 3 1४ ee षु ६ 
२८ चौकीदार S,ST,W,BN,L, ।98, LV शासकीय कार्यालयामध्ये/ विश्रामगृह येथे चौकीदारीचे काम पहाणे. शासकिय |।सदर कर्मचा-याचे काम मुख्यत: इमारतीच्या बाहेरचे आहे. 
KC, PP, MF,SE, ००, ना गोदामाची देखरेख करणे. सदर कामामध्ये उभे राहून निगरानी करणे,टेहाळणी करणे व 
-, ७. c) OA, OL, OAL, CP, LC,Dw, आव्यक असल्यास धावण्याची गरज आहे. दिव्यांग कर्मचा- 
AAV यांना आवश्‍यक ते उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 
d) ASD (५), ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
२९ मजूर S,ST,W,BN,L, Ja) LV शासकीय इमारतीमधील बांधकामाचे किरकोळ दुरुस्तीच्या कामकाजाकरिता  ।सदर कर्मचा-याचे काम मुख्यत: रस्ते व इमारतीच्या काम चालू 
PP,MF,SE,KC. |b)D,HH HABA असणारे साहित्य प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी ने-आण करणे . असलेल्या ठिकाणी असते. दिलेले काम कार्यक्षमतेने करणे 
००५, OL, OAL, CP,LC,Dw, ।रस्त्यावरील खडडे बुजविणे. अपेक्षित आहे..शरीराचा वहन (mobility) T दोन्ही हातांचा 
AAV उचित वापर आवश्‍यक आहे.. दिव्यांग कर्मचा-यांना आवश्‍यक 
d) ASD (७), ID, SLD, MII ते उपकरणे व साहित्य पुरविणे उचित होईल. 
e) MD involving (a) to (d) above 
FUNCTIONAL REQUIREMANT ABBRIVIATIONS USED 


S-Sitting, ST-Standing, W-walking, BN-Bending, L-Lifting, KC-Kneeling and Crouching, JU- Jumping ,CRL- Crawling, CL- Climbing, PP- Pulling and Pushing, MF- Manipulation by Fingers, RW- Reading and 


Writing, SE-Seeing, H-Hearing, C-Communication. 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED 


B-Blind, LV- Low vision, D-Deaf, HH- Hard of Hearing, OA-One Arm, OL- One Leg, BA- Both Arms, BL- Both Leg, OAL-One Arm and One Leg, BLOA - Both Leg and One Arm, BLA- Both Legs Arms, CP- 
Central Palsy ,LC- Leprosy Cured, Dw- Dwarfism, AAV- Acid Attack Victims, MDy- Muscular Dystrophy, ASD-Autism Spectrum Disorder(M-Mild, MoD- Moderate), ID-Intellectual Disability, SLD- Specific 


Learning Disability, Ml-Mental illness, MD- Multiple Disabilities. 


